काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन 
योजनेअंतर्गत राज्य वस्तू व सेवा कर 
(505) परताव्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- काप्रोयो-२०२०/ प्र.क्र.७८/ उद्योग-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- १) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.काप्रप्रो-२०१०/ प्र.क्र ५४८/ उद्योग-२, दिनांक १५/०७/२०१० 
२) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. काप्रप्रो-२०१०/ प्र.क्र ५४८/ उद्योग-२, दिनांक १८/०२/२०११ 
3) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. काप्रयो-२०१२/ प्र.क्र १३६/ उद्योग-२, दिनांक १२/०३/२०१३ 
४ उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन पत्र क्र.काप्रोयो - २०२०/ प्र.क्र.७८/ उद्योग-२, दिनांक ०७/०९/२०२० 
५) उद्योग उप संचालक(साप्रोयो), उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र.उसं/ साप्रोयो/ POA शा.नि.मसुदा/ २०२०/ 
अ-५९७, दि.१८/०८/२०२० 


प्रस्तावना :- 

काजू प्रक्रिया उद्योग हा कृषी आधारीत उद्योग आहे. कोकण विभागात औद्योगिक व्यवसायामध्ये काजू 
प्रक्रिया उद्योग महत्त्वाचा आहे. राज्यातील काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबत शासनाने 
दि.१५/०७/२०१० च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेतला आहे. तसेच दि.१२/०३/२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये 
काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन अनुदान वाटपाची सुधारीत कार्यप्रणाली निश्चित करुन ही योजना पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेनुसार राज्यामध्ये उत्पादीत व प्रक्रिया केलेल्या काजूपैकी 
राज्यामध्ये अंतिमत: विक्री झालेल्या काजूच्या विक्रीवर देय असलेल्या 4% मूल्यवर्धित कर (VAT) भरल्यानंतर 
सदर कराची रक्कम प्रोत्साहन अनुदान म्हणून संबंधित घटकांना प्रदान करण्यात येत होती. 

देशात दि.०१/०७/२०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (GST) प्रणाली लागू करण्यात आली असून 
राज्यांतर्गत विविध करांची पुनर्रचना होऊन त्यांचे एकाच करात रुपांतर झाले आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत 
केंद्रीय कर व मूल्यवर्धित कर हे वस्तू व सेवा करामध्ये समाविष्ट झाले असल्याने मूल्यवर्धित करावर आधारीत 
काजू प्रक्रिया उद्योगास देण्यात येणा-या प्रोत्साहन योजनेच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. 

सद्यस्थितीत वस्तू व सेवा कर प्रणालीनुसार सदर योजनेअंतर्गत राज्यामध्ये उत्पादीत व प्रक्रिया 

केलेल्या काजूपैकी राज्यामध्ये अंतिमत: विक्री झालेल्या काजूच्या विक्रीवर ५ टक्के वस्तू व सेवा कर 
आकारण्यात येत असून त्यामध्ये केंद्रीय वस्तु व सेवा कराचा हिस्सा (CGST) २.५ टक्के व राज्याच्या वस्तू व 
सेवा कराचा हिस्सा (SGST) २.५ टक्के एवढा आहे. वस्तू व सेवा कराच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील काजू 
प्रक्रिया उद्योगास दिल्या जाणा-या प्रोत्साहन योजनेच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा झाली नसल्याने त्याप्रमाणे 
तशी सुधारणा करावी व एकूण वस्तू व सेवा करापैकी ५० टक्के म्हणजेच राज्याच्या हिस्स्याची १०० टक्के 
ढोबळ राज्य वस्तू व सेवा कर (5051) प्रोत्साहन अनुदान म्हणून देण्याबाबत काजू प्रक्रिया उद्योग घटकांकडून 
शासनाकडे सातत्याने मागणी केली जात होती. सदर पार्श्वभूमीवर मा.उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) यांचे 
दालनात दि.१३/०८/२०२० रोजी संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या 
निर्णयानुसार राज्यामध्ये उत्पादीत व प्रक्रिया केलेल्या काजूपैकी राज्यामध्ये अंतिमत: विक्री झालेल्या काजूच्या 
विक्रीवर देय असलेल्या वस्तू व सेवा करापैकी राज्याच्या हिस्स्याचा १०० टक्के ढोबळ राज्य वस्तू व सेवा कर 
(Gross SGST) प्रोत्साहन अनुदान म्हणून काजू प्रक्रिया उद्योगास देण्याची व त्याअनुषंगाने याबाबतच्या 
कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय:- 

राज्यातील काजू प्रक्रिया उद्योग घटकांनी राज्यामध्ये उत्पादीत व प्रक्रिया केलेल्या काजूपैकी 
महाराष्ट्र राज्यामध्ये अंतिमत: विक्री झालेल्या काजूच्या विक्रीवर दि.०१/०४/२०२० पासून देय असलेला वस्तू 


SRA निर्णय क्रमांकः काप्रोयो-२०२०/ प्र.क्र.9८/ उद्योग-२ 


व सेवा कर (GST) भरल्यानंतर त्यापैकी १०० टक्के ढोबळ राज्य वस्तू व सेवा कर (Gross 59851) प्रोत्साहन 
अनुदान म्हणून काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रदान करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
कर सवलत ही दिनांक ०१/०४/२०२० पासून अनुज्ञेय राहील. सदर काजू प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन अनुदान 
खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून देण्यात येईल :- 

अ) काजू प्रक्रिया घटकाने संबंधित कालावधीसाठी त्यांनी केलेल्या काजूच्या विक्रीवर Input Tax वजा 
जाता उर्वरीत राज्य वस्तू व सेवा कराचा भरणा करणे आवश्‍यक आहे 

ब) काजू प्रक्रिया उद्योग घटकाने वरील अट क्र.१ नुसार काजूच्या विक्रीवर देय राज्य वस्तू व सेवा 
कराबाबत संबंधित राज्यकर सह आयुक्‍त (एसजीएसटी प्रशासन) यांनी अशा प्रकारे भरलेल्या कराचे 
पुरावे तपासून तसे प्रमाणपत्र देणे आवश्‍यक आहे. 

क) अनुदान पात्र काजू प्रक्रिया उद्योग घटकाने प्रोत्साहन अनुदानाचे तिमाही/ अथवा यथास्थिती 
करदेयतेप्रमाणे सहामाही दावे उद्योग संचालनालय/ संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्र यांचेकडे सादर 
करावेत 

२ उपरोक्त निर्णय व अटींच्या अनुषंगाने अनुदानास प्राप्त काजू प्रक्रिया उद्योग घटकांना काजू प्रक्रिया 
उद्योग प्रोत्साहन अनुदानाचे वाटप उद्योग विभागाकडून करण्यात येईल. या अनुदान वाटपाची कार्यपध्दती 
सोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहील. 
३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१६३६/ 
वित्तीय सुधारणा (कराधान), दि.२१/०९/२०२० ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संगणक संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२०१२०२१०५६५५८९१० असा आहे. हे शासन 
ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sanjay Shamkant 
Degaonkar 


(संजय देगांवकर) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

३. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

४. मा.विरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्ष नेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

१०. सचिव(व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

११. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२. राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई -४०० ०१०. 

१३. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई. 


eon om 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः काप्रोयो-२०२०/ प्र.क्र.9८/ उद्योग-२ 


१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर. 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७. वित्त विभाग, (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६/व्यय-८) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१८. कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१/ उद्योग-८), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय -४०० ०३२. 
१९. निवड नस्ती (उद्योग-२). 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः काप्रोयो-२०२०/ प्र.क्र.9८/ उद्योग-२ 


(शासन निर्णय क्रमांक काप्रोयो-२०२०/ प्र.क्र.७८ / उद्योग-२, दिनांक ०२/१२/२०२० सोबतचे प्रपत्र-ओ) 


प्रपत्र -अ 


काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबतचे आदेशा उद्योग विभागाच्या शासन निर्णय 
क्र. काप्रप्रो- २०१०/ प्र.क्र.५४८/ उद्योग-२, दिनांक १५/०७/२०१० अन्वये निर्गमित करण्यात आले होते 
आणि तद्‌अनुषंगिक काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन देण्याची कार्यप्रणाली दिनांक १८/०२/२०११ रोजी 
निर्गमित करण्यात आली होती. सदर योजना दिनांक ३०/०६/२०१२ रोजी संपुष्टात आल्याने शासन 
निर्णय क्र. काप्रयो-२०१२/ प्र.क्र.१३६/ उद्योग-२, दिनांक १२/०३/२०१३ अन्वये राज्यातील काजू प्रक्रिया 
उद्योग घटकाने संबधीत कालावधीसाठी त्यांनी केलेल्या काजूच्या विक्रीवर मूल्यवर्धित कराचा भरणा 
केल्यानंतर त्यांना त्या कराची रक्‍कम प्रोत्साहनात्मक अनुदान म्हणून देण्याबाबत अनुज्ञेय होती. 

तथापि, दिनांक ०१/०७/२०१७ पासून वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू झाल्याने सदर योजना 
दिनांक ३०/०६/२०१७ रोजी संपुष्टात आल्याने सुधारीत निर्णयात नमूद केलेल्या तरतुदी व वित्त 
विभागाशी करण्यात आलेली सल्लामसलत विचारात घेवून तयार केलेली सुधारीत कार्यप्रणाली पुढील 
प्रमाणे राहील. 


१. राज्यातील काजू प्रकिया उद्योग घटकांनी राज्यामध्ये उत्पादित व प्रक्रिया केलेल्या काजूपैकी 
महाराष्ट्र राज्यामध्ये अंतिमत: विक्री झालेल्या काजूच्या विक्रिवर दिनांक ०१/०४/२०२० पासून १०० % 
ढोबळ राज्य व वस्तू सेवा करावर आधारीत देय असलेली रक्कम प्रोत्साहन अनुदान म्हणून देण्यात येईल. 
ही सवलत दिनांक ०१/०४/२०२० पासून पुढे अनुज्ञेय राहील. 


२. संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्राचे नोंदणी/ उद्योजकीय अभिवेदन भाग-२ (EM Part-2) /उद्योग 
आधार (लघु किंवा मध्यम उद्योग असल्यास) किंवा आय.ई.एम (मोठे उद्योग असल्यास) अंतर्गत नोंदणीकृत 
असलेले काजू प्रक्रिया उद्योग, सदर योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनास पात्र राहतील. 


३. अनुदानास पात्र उद्योग घटकाने विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई / 
महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्याकडे सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात 
अर्ज सादर करावा. तसेच पात्र उद्योग घटकाने राज्यामध्ये काजू प्रक्रिया केल्याबाबत व सदर काजूची 
विक्री राज्यामध्ये अंतिमत: केल्याबाबतची स्वयंप्रमाणित माहिती परिशिष्ट-ब मध्ये विहित केलेल्या 
नमुन्यात परिशिष्ट-अ मधील अर्जासोबत सादर करावी. 


४. उद्योगसंचालनालय/ संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्राने प्राप्त अर्जाची छाननी करुन अनुदानास पात्र 
उद्योग घटकाने काजूच्या विक्रीवर देय असलेल्या वस्तू व सेवा कराचे पुरावे तपासावे. अर्जदाराने 
अर्जासोबत राज्य कर विभागाकडून कराच्या १०० % ढोबळ दायित्व रकमेबाबतच्या प्रमाणपत्राची मूळ 
प्रत जोडावी. प्रमाणपत्राचा नमुना परिशिष्ठ-क येथे जोडला आहे. 


५. पात्र घटकाने प्रोत्साहन अनुदानाचे दावे प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी अनुदानाचे तिमाही अथवा 
यथास्थिती करदेयतेप्रमाणे सहामाही दावे उद्योग संचालनालय/ संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्राकडे सादर 
करावेत. वरीलप्रमाणे दावे ३ महिन्याचा किंवा यथास्थिती करदेयतेप्रमाणे सहामाही कालावधी 
संपल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांच्या आत सादर करणे आवश्‍यक राहील. पुढील वर्षाकरिता अपेक्षित 
दाव्याच्या रकमेचा तपशिलही अर्जामध्ये नमूद करण्यात यावा. करदेयतेप्रमाणे तिमाही /सहामाही 
करदेयतेचे दावे कालावधीत रिटर्न भरलेल्या घटकांनी तीन महिन्यांच्या आत दावा दाखल करणे 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः काप्रोयो-२०२०/ प्र.क्र.9८/ उद्योग-२ 


आवश्यक आहे. सदर तीन महिने कालावधी संपल्यानंतर उशिराने दाखल झालेले मंजूरीस पात्र ठरणार 
नाहीत. उद्योग संचालनालयाने तात्पुरते देय दाव्यांच्या ८५% अनुदान मंजूर करावे व उर्वरीत अनुदानाची 
रक्‍कम राज्य कराचे निर्धारण पूर्ण झाल्यानंतर अथवा राज्य कर विभागाने प्रमाणित केल्यानंतर मंजूर 
करावे. प्रोत्साहन अनुदानाचा मंजूरी आदेश सोबतच्या परिशिष्ट - ड मध्ये उद्योग संचालनालयाने निर्गमित 
करावा व सदर आदेश कर निर्धारणा पूर्ण करण्यासाठी अथवा प्रमाणित करण्यासाठी राज्य कर 
विभागाकडे पाठवावा. कर निर्धारणा पूर्ण झाल्यानंतर निर्धारणेव्दारे अथवा राज्य कर विभागाने प्रमाणित 
केल्यानंतर निश्चित झालेली उर्वरित 94% रक्‍कम अदा करण्यासाठी राज्य कर विभागाने उद्योग 
संचालनालयास कळवावे. 

६. मंजूर दाव्याचे क्रमवारी तत्त्वावर वाटप शासनाकडून निधी उपलब्धतेनुसार करण्यात येईल. 
मंजूर अनुदानाचे वाटप उद्योग संचालनालयाने इलेक्ट्रानिक पध्दतीने महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे 
प्राधिकरणामार्फत करावे. 


७. काजू प्रक्रिया उद्योग प्रोत्साहन अनुदान दाव्या अंतर्गत घटकाने सादर केलेली माहिती व 
कागदपत्रे, ज्या आधारे अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे, यातील कोणतीही माहिती चुकीची आढळून 
आल्यास वाटप केलेल्या अनुदानाची रक्‍कम वार्षिक १५ टक्के किंवा उद्योग संचालनालयाने वेळोवेळी 
निर्धारित केलेल्या दराने दंड व्याजासह एकरकमी वसुलीस पात्र ठरेल. प्रोत्साहनासाठी विहीत केलेल्या 
अटी व ara भंग होत असल्यास किंवा उद्योग घटकाने चुकीची माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास तसे राज्य कर विभागाने उद्योग संचालनालयास कळवावे. राज्य कर विभागाच्या सल्ल्यानुसार 
वसुलीची कार्यवाही उद्योग संचालनालयाने करावी. 

८. वाईन उद्योगास प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबत शासन परिपत्रक क्र.डब्ल्यू.आय.पी.२००९/ 
प्र.क्र.३२८/उद्योग-२, दिनांक ०१/०२/२०१० अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या समितीमार्फत राज्य कर 
विभाग व उद्योग संचालनालय यांनी काजू प्रक्रिया उद्योग प्रोत्साहन अनुदान मंजूरी व वाटपाबाबत समन्वय 
ठेवून वेळोवेळी आढावा घ्यावा. 


९. पुढील आर्थिक वर्षाकरीता काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन अनुदान वाटप करण्यासाठी अंदाजे 
किती निधीची आवश्‍यकता राहील याची माहिती राज्य कर आयुक्त यांनी उद्योग विभाग तसेच उद्योग 
संचालनालयास कळवावी. त्याकरीता सर्व व्यापाऱ्यांनी संबंधित राज्यकर सह आयुक्‍त, राज्यकर विभाग 
यांच्याकडे परिशिष्ट-ई दरवर्षी ३० एप्रिल पूर्वी दाखळ करणे Sasa आहे. 

१०. वरीलप्रमाणे परिशिष्ट “अ” ते “ई” सोबत जोडले आहे. 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः काप्रोयो-२०२०/ प्र.क्र.9८/ उद्योग-२ 


ANNEXURE - A 


Application for Cashew Processing Industry Promotion Subsidy 
( CPIPS ) 


a) Name of the Eligible Unit 


b) Location of the Eligible Unit & Tel., 
Mobile, Fax, E-mail 


c) Office Address and Tel., 
Mobile, Fax, E-mail 


d) Accounting year followed 


e) Period for which the application for : From.............. 00 sniesiaser aaa 
CPIPS is made 
f) GST No. 


g) | EM/UAM/IEM No. & date 


To, 


Sir, 

In accordance with the Cashew Processing Industry Promotion Subsidy Scheme 
(CPIPS) 2010, application is submitted for sanction of CPIPS of ]रढ........................... /- (Rupees 
IN WOLdS ककल nara ) for the period from ...................... tO ssn ले 


The amount of taxes payable under the Maharashtra Goods & Services Tax Act for the above 
period is as per Annexure - B. 


1. The following documents are submitted along with the application : 


i) Self-certificate for amount of SGST payable on the cashew processed and sold in 
Maharashtra (out of Cashew produced in the State) Annexure - B. 


ii) Copies of the challans and bank statements of SGST paid to State Tax Department. 


2. I/We hereby agree that in the event of any reduction in the SGST liability as a result 
of any decision in appeal / revision as a result of any judgment of tribunal or court / 
for any reasons whatsoever including any mistakes in calculation the amount of 
incentives is reduced or determined at a lower amount or determined at NIL, I / We 
shall repay the excess amount so disbursed along with interest @ 15% p.a. or such other 
rates may be determined by the Implementing Agency, I / We shall not until then 
obtain any refund of SGST (if applicable ) from the State Tax Department. 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः काप्रोयो-२०२०/ प्र.क्र.9८/ उद्योग-२ 


3. Details of Bank Account : 
i) Name of the Unit 
ii) Location 
iii) Bank Name 
iv) Branch name 
v) Account Number 


vi) Branch IFS Code (for NEFT) : 


4. Anticipated CPIPS liability. 


The anticipated CPIPS claim for next financial year is likely to be ॥२5.......................... 


5. Itis hereby certified that the statements made herein are true and as per facts. 


6. Itis agreed and understood by me / us that in case any of the statements made herein 
are found to be incorrect / untrue. The CPIPS disbursed to me /us pursuant to this 
application will rank as Government dues and shall be repaid by me/us to 
Implementing Agency forthwith along with compound interest @ 15% p.a. or such rate 
as may be decided by the concerned Implementing Agency from time to time till the 
date of repayment. It is also agreed and understood by me / us that above dues are 
recoverable as arrears of land revenue. 


Yours faithfully 


Signature of the Applicant 
Authorized Signatory 
Name of the Signatory 


Status : Proprietor / Partner / Chairman/ 
Managing Director / Director 


Note: Information sought at (4) above will be helpful to the State Government 
for making future budgetary provisions. 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः काप्रोयो-२०२०/ प्र.क्र.9८/ उद्योग-२ 


ANNEXURE —B 


Application for Cashew Processing Industry Promotion Subsidy 


a) Name of the Eligible Unit : 

b) Location of the Eligible Unit 

c) EM /UAM/ IEM No. & date : Date: 

d) GST No. 

e) Period ; POM:  ................ (0: ववकार 


f) Details of cashew processed & sold in Maharashtra: 


or Invoice | Challan | Cashew Processed | Cashew sold in the | % of SGST 
No. |No.& |No.& in the state State out of SGST payable 
Date Date column No. (4) 
Quantity | Value / Quantity | Value 
(Kgs) (Rs.) (Kgs) (Rs.) 
1 2 3 PF A 5 =a 7 


TOTAL :- 


The contents of this certificate are true and correct to the best of my knowledge, belief 
and information. The above certificate has been prepared on the basis of the records 
maintained in our unit and the correctness of the certificate has been checked with books of 
accounts maintained in our unit. 

I have filed all the returns. There are no SGST / Profession Tax dues / outstanding 


against me. 


Signature of the Applicant. 
Authorised Signatory 
Name of the Signatory 


Status : Proprietor / Partner / Chairman / 
Managing Director / Director 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः काप्रोयो-२०२०/ प्र.क्र.9८/ उद्योग-२ 


ANNEXURE - C 


Sanction letter - Cashew Processing Industry Promotion Subsidy 
(Provisional / Final) 


1) Name of the Eligible Unit : 
2) Location of the Eligible Unit 


3) EM /UAM/IEM No. & date 
4) GST No. 
5) Period गाठा या ति ० 
6) Tax payable on cashew 
and sold in the state as per 
return filed by dealer with 


State Tax Department. 


7) Amount of CPIPS admissible 


8) Details of Bank account 


i) Name of the Unit 
ii) Location.. 

iii) Bank Name 

iv) Branch name 

v) Account Number 


vi) Branch IFS Code (for NEFT): 


Seal 
Deputy Commissioner of State Tax / 
Joint Commissioner of State Tax / 
Authorised officer of State Tax Department 
Place 
Date 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः काप्रोयो-२०२०/ प्र.क्र.9८/ उद्योग-२ 


ANNEXURE - D 


Cashew Processing Industry Promotion Subsidy 
(CPIPS Amount Admissible) 


1) SGST payable on cashew 
and sold in the State as per 
return filed by dealer with 
State Tax Department 


2) Amount of CPIPS admissible (out of 1 above) 


3) Amount of CPIPS sanctioned 
(Provisionally 85% of admissible amount) / 
(Final amount) 


Seal 
Signature of the Development Commissioner (Industries) 
Authorised Officer of Directorate of Industries 
Place 
Date 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः काप्रोयो-२०२०/ प्र.क्र.9८/ उद्योग-२ 


ANNEXURE - E 


(On Company’s letter head) 


Anticipated GST liability 


1) Name of the Unit 


2) Location 


3) TIN No. 


We hereby state that the anticipated SGST liability pertaining to afore stated 


TIN No. & Sales of processed cashew nut, for next financial year ( ) is as 


under. The actual liability may differ from this assessment. 


Under GST Act, 2017 : 


The details are as under : 


Sr. 


No. 


Name of Products 


Anticipated sales Anticipated | Total Amount 

within Maharashtra GST liability 

(per annum) (Quantity 
Amount) 


Signature of the Applicant 
Authorized Signatory 
Name of Signatory 


Status : Proprietor / Partner / Chairman/ 
Managing Director / Director 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


